वाचा: 


दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने 
हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही 
फिरत्या वाहनांवरील दुकान ( मोबाईल शॉप 
ऑन व्हेईकल ) उपलब्ध करुन देणेबाबत... 
(शुध्दीपत्रक.) 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : दिविम-२०२३/प्र.क्र.०९/दिव्यांग कल्याण-३ 
३१,३२, ३५ए, तिसरा मजला, ए-विंग, मित्तल टॉवर, 
नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१ 
दिनांक :- २७ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. अपंग 
२०१८/प्र.क्र.१२६/अ.क.२, दि.१०.०६.२०१९. 

शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक 
दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.१०४/अ.क्र.२, दि.१.१२.२०१६. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वित्त व विकास महामंडळ मर्या. मुंबई 
यांचे पत्र क्र. दिविविम/प्र.क्र.१०१७/२०२३/४२४, दि.२३.०३.२०२३. 


प्रस्तावना:- 


दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने हरित उर्जवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही 


फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय संदर्भ 


क्र. १ वरील दिनांक १०.६.२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत 
दिव्यांग लाभार्थी व्यक्‍तींना फिरत्या वाहनावरील दुकानासाठी रुपये ३.७५ लाख कमाल अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. दिव्याग लाभार्थ्याची निवड करण्यासाठी परि. ४ नुसार निवड 
समिती स्थापन करण्यात आळी आहे. या समितीमध्ये व्यवस्थापक, दिव्यांग वित्त व विकास 
महामंडळ, विभागीय कार्यालय, नागपूर यांना सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे तथापि, 


सदर कार्यालय दिनांक २७.८.२०१८ पासून बंद करण्यात आले असल्याने समितीची पुनर्रचना 


करणे आवश्‍यक आहे. समितीच्या रचनेमध्ये बदल करणे तसेच लाभार्थ्याची निवड करण्यासाठी 


अटी शार्तीमध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शुध्दीपत्रक:- 


दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वावलंबी होण्यासाठी हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही 


फिरत्या वाहनावरील दुकान उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या संदर्भाधीन क्र.१ वरील शासन 
निर्णयामधील परि. ४ मध्ये विभागीय व्यवस्थापक, अपंग वित्त व विकास महामंडळ, मुंबई विभागीय 
कार्यालय, नागपूर - सदस्य ऐवजी- 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः दिविम-२०२३/प्र.क्र.०९/दिव्यांग कल्याण-३ 


लेखाधिकारी, दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ, मुंबई - सदस्य असे वाचावे. 


दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ, विभागीय कार्यालय, नागपूर हे बंद झालेले असल्याने पात्र 
अर्ज थेट जिल्हा व्यवस्थापकामार्फत दिव्यांग महामंडळाच्या मुख्यालयात सादर करावेत. 


परि. ६ योजनेच्या अटी व शार्ती यामध्ये अनु. क्र. ९ नंतर 


१०. अर्जदार हा शासकीय/निमशासकीय/मंडळे/महामंडळे यांचा कर्मचारी नसावा, 


११. या योजनेसाठी अर्ज करणारा अर्जदार जर दिव्यांग वित्त व विकास 
महामंडळाचा कर्जदार असेल तर तो थकबाकीदार नसावा. 


या अटींचा समावेश करण्यात येत आहे. 


२. शासन परिपत्रक दिनांक ४.७.२०१९ नुसार “अपंग” या शब्दाऐवजी “दिव्यांग” या शब्दाचा 
वापर करण्यात आला असल्याने अपंग महामंडळाचे नाव आता दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या. 
मुंबई असे वाचावे, व त्या अनुषंगाने आवश्‍यक सुधारणा कराव्यात. 


३. फिरत्या वाहनांवरील दुकान ( मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल ) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 
गृहनिर्माण विभाग, नगर विकास विभाग आणि ग्राम विकास विभागाकडून दिव्यांग लाभार्थ्याना 
निवडलेल्या व्यवसायासाठी आव्यक ते सहकार्य करण्यात येईल. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९२७१५५९४०१२३५ असा आहे. हे शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ADHIKRAO BAPU BUDHE 


igi 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PERSONS 
WITH DISABILITIES WELFARE DEPARTMENT, 
25.4.2 £-989167fcd7f4487809755a2a08¢37958a70b0 


B A p U B U D H EF AOSECBDASDO7C0SSAAGFAGSO9C0, cr ADHIKRAO BAPU 
(अधिकराव बा. बुधे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

मा. मंत्री, दिव्यांग कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री, दिव्यांग कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः दिविम-२०२३/प्र.क्र.०९/दिव्यांग कल्याण-३ 


७) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या.,मुंबई 
९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१०) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
११) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प/साउ), मंत्रालय, मुंबई. 
१२) प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, नवी मुंबई. 
१३)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


98) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/ठाणे. 

१५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१६) अप्पर कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१७) निवड नस्ती/ दिव्यांग कल्याण-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


